आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षात अनुसूचित 
जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती 


करीता निधी वितरण. 
(लेखाशीर्ष २२२५ ४१२२ बाब क्र.२८- 
व्यावसायीक सेवा) 
महाराष्ट्र शासन. 
आदिवासी विकास विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.०२/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:-०७ नोव्हेंबर, २०२२. 
वाचा - 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३ /अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२. 
२) आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांचे पत्र क्र. आसंप्रसं- 
२०२२/प्र.क्र.६६/का.३ (समन्वय)/३५८,दि.२३.०८.२०२२. 
३) आदिवासी विकास विभागाची नस्ती क्र.एसटीसी २१२२/ प्र.क्र.२२१/का-१०. 


प्रस्तावना:- 


शासनाच्या विधी व न्याय विभागाच्या दि.(७.०८.१९९९ च्या शासन निर्णयान्वये मा.उच्च न्यायालय, 
मुंबई तसेच औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठ येथे अनुसूचित जमातीच्या दाव्यांसंबंधी दाखल होणाऱ्या रिट 
याचिकांमध्ये काम पाहण्यासाठी नियुक्‍त केलेल्या विशेष समुपदेशींना फी मंजूरी करण्याबाबत सूचना 
निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. तसेच विधी व न्याय विभागाच्या दि.११.०१.२००१ रोजीच्या अधिसुचनेन्वये 
श्री.नितिन सांबरे यांची नागपूर अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीतील अनुसूचित जमातीच्या 
दाव्यांसंबंधिच्या याचिकांमध्ये न्यायालयीन कामकाज पाहण्यासाठी पॅनलवर नियुक्‍ती करण्यात आलेली 
आहे. या अनुषंगाने सन २००१ ते सन २०१३ या कालावधीत श्री.नितिन सांबरे यांनी नागपूर, अमरावती व 
गडचिरोली अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती अंतर्गत दावा पडताळणी प्रकरणांमध्ये केलेल्या 
न्यायालयीन कामकाजाबाबतच्या देयकांना मंजूरी देऊन निधी वितरीत करण्याबाबत संदर्भाधीन क्र.२ 
अन्वये शासनास प्रस्ताव प्राप्त झाला होता. या अनुषंगाने निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात मागणी क्रमांक टी-५ मधील 
२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण या मुख्य 
शीर्षाखाळी अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती या योजनेच्या अर्थसंकल्पित तरतूदींतून 
खालीलप्रमाणे निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रू.लाखात) 
अ. | योजनाव लेखाशीर्ष बाब सन २०२०-२१ सदर शासन निर्णयान्वये 
क्र. करीता अर्थसंकल्पित वितरीत करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 
। अनुसूचित जमाती | २८-व्यावसायीक ७००.०० १५.३६५०० 
प्रमाणपत्र तपासणी । सेवा 
समिती 


(२२२५ ४१२२) 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


२. वरीलप्रमाणे रू. १५,३६,५००/- (अक्षरी रूपये पंधरा लाख छत्तीस हजार पाचशे फक्त) इतका निधी 
नियंत्रक अधिकारी म्हणुन आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांना अर्थसंकल्पिय निधी 
वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. 


३ः नियंत्रक अधिकारी यांनी सदर तरतूद त्यांच्या अधिपत्याखालील आहरण व संवितरण 
अधिकाऱ्यांना तात्काळ वितरित करावी. तसेच सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी 
खर्च करतांना नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका 
यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.४.०४.२०२२ च्या शासन परिपत्रकातील 
दिलेल्या निर्देश्ांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


४. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाचा शासन निर्णय, क्र.विअअ-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम भाग- 
२, दि.१७.०४.२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८,भाग पहिला, उपविभाग-एक, अ.क्र.६, 
नियम क्र.४० अन्वये प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


uy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२११०७१५४७२३४८२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. KIRAN sete, 


postalCode=400032, st=Mah: 


, st=Maharashi 
2.5.4.20=68d8b19f123ba59448c0926a91296205b 
9a87463f831a2beea0beScb: 8, 

ym=4D88F77C99929CC89SAC64CF186B, 
B11E7252442I 
INumber=344DE3FFO7B9439DD11CAF72825, 


PAWAR पणी 
(किरण कि.पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा.मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव. 
मा.राज्यमंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव. 
आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 
अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती (नागपूर/अमरावती/ गडचिरोली). 
५. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई /नागपूर . 
६. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
७. उपसचिव/अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी ( का-१०), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. निवड नस्ती (का-६) 


Cc ww A  -0 


पृष्ठ २ पैकी २ 


